महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळावर नामनिर्देशानाने 
सदस्याची नियुक्‍ती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक कृबास-०१२४/प्र.क्र.१४३/२१स, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई ४०००३२. 
दिनांक-१५ जुले, २०२४. 


वाचा- १. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम,१९६३. 
२. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे यांचे पत्र क्र.कृपमं/प्रशासन/ संचालक 
नियुक्‍्ती/१३४५/२०२४ दि.०४.०७.२०२४. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ च्या कलम ३९(ब) मध्ये महाराष्ट्र 
राज्य कृषि पणन मंडळावर सदस्य म्हणून राज्यातील बाजार समित्यांच्या सभापती मधून प्रत्येक महसूल 
विभागातून एक सदस्य या प्रमाणे ६ सदस्यांची नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार 
छत्रपती संभाजीनगर महसूली विभागातून कृषी उत्पन्न बाजार समिती, Rests या बाजार समितीचे सभापती 
श्री.केशावराव यादवराव तायडे यांची महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळावर नामनिर्देशानाने सदस्य म्हणून 
नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ च्या कलम ३९(ब) नुसार 
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळावर सदस्य म्हणून छत्रपती संभाजीनगर महसूली विभागातून कृषी उत्पन्न 
बाजार समिती सिल्लोड या बाजार समितीचे सभापती श्री.केडञावराव यादवराव तायडे यांची नामनिर्देशानाने 
नियुक्‍ती करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. श्री.केशवराव यादवराव तायडे हे या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन 
मंडळावर सदस्य म्हणून कामकाज पाहण्यास पात्र असतील. 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ॥५/५/.॥॥०॥०॥१५॥॥०.४५०५.॥) या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०७१५१५०९०००८०२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MADHAVI SANDEEP 
SHINDE 


(माधवी शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (पणन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

२. पणन संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे. 

४. श्री.केशावराव यादवराव तायडे, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सिछोड, 
जि.छत्रपती संभाजीनगर. 

५. निवडनस्ती (२१-स). 


